दिव्यांग हक्क अधिनिय, २०१६ नुसार गृह 
विभागामधीलळ गट-ड संवर्गातील पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. गृहआ-१०२१/प्र.क्र.२५/आस्था-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ एप्रिल, २०२१ 


वाचा:- 

१) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ रोजीची अधिसूचना. 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२० 

४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग झासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दिनांक ०२.०२.२०२१ 


शासन निर्णय:- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेतील पदांची सुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व 
अधिकारीता मंत्रालयाने दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करावयाच्या पदांची यादी विहित करून www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर 
Policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post identification suitable for Person with 
Benchmark Disability notified on 08.09.2029 या शीर्षाखाली प्रसिध्द केलेली आहे. त्यामध्ये 
नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेळी गट-अ ते 
गट-ड मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अज्ञा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द 
केळेली यादीमधील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य 
शासनाच्या सेवेतील (अधिनस्त कार्यालयातील पदांसह) Tesh समान आहेत, अज्ञा पदांची पदनामे 
जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चिती करण्याच्या सूचना 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या 
आहेत. 
२. केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित 
केळेली आहेत. त्यानुसार गृह विभागाच्या खुद्द आस्थापनेतील “गट-ड” संवर्गातील पदे सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहे आहेत. 
३. सदर शासन निर्णय केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गृहआ-१०२१/प्र.क्र.२५/आस्था-२ 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४२३११५६३४२९२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ASHOK GAJANAN Dh:o- coven Naturatiraob-labiotiparaban 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2,5.4.20=3818ea 1e925396f0e66ea1a069eb1301794249e08873d9 
VA | DYA 197d2aabe3df78b43, cn=ASHOK GAJANAN VAIDYA 

Date: 2021.04.23 12:04:33 +05'30' 


(अशोक वैद्य) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 


४. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई, 


७. 
Gs 
र्‌. 


. मा.मंत्री,गृह (हाहरे/ग्रामीण/रा.ऊ.शु./परिवहन/बंदरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. मा. राज्यमंत्री,गृह (शहरे/ग्रामीण/रा.ऊ.शु./परिवहन/बंदरे), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा विधानंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

अ.मु.स. (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. प्रधान सचिव (रा.ऊ.शु.), यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.प्रधान सचिव (परिवहन), यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.प्रधान सचिव (बंदरे), यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६.निवड नस्ती/आस्था-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृहआ-१०२१/प्र.क्र.२५/आस्था-२ 


विवरणपत्र -अ 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.गृहआ-१०२०/प्र.क्र.२५/आस्था-२, दिनांक १६ एप्रिल, २०२१ चे सहपत्र 


अ. | पदनाम | शारिरीक पात्रता दिव्यांग सदर पदांची जबाबदा-या व शरा 
क्र प्रवर्गासाठी पदे कर्तव्ये 
सुनिश्चिती 
q =| शिपाई । S,ST,W,BN,L, | a)B,LV कार्यालय उघडणे, सर्व काम 
KC,PP,MF,SE | b)D,HH, कार्यालयातील टेबल, खुर्च्यांची | मुख्यालयामध्ये 
॥-,७ c)OL,OAL,CP, | स्वच्छता ठेवणे, कार्यालयातील | करावयाचे आहे. असे 
LC,Dw, AAV, | नस्त्या तसेच टपालाची ने-आण | काम कर्मचारी 
A)ASD(M), ID, | करणे, आवश्‍यकतेनुसार एकटयाने 
SLD,MI, अधिकाऱ्यांना चहा कॉफी करतो.अपवादात्मक 
e)MD involving | पुरविणे, वरिष्ठ अधिकारी यांनी | परिस्थितीत 
(a) to (d) above | सोपविलेली कार्यालयीन कामे, | मुख्यालयाच्या बाहेर 
तसेच कार्यासनात शिपाई टपाल/नस्त्यांची ने- 
पदाची कर्तव्ये बजावणे आण करावी लागते. 
आव्यकता भासल्यास 
नेमून दिलेले काम 
करण्यासाठी साधन व 
उपयंत्राच्या (aid and 
appliances) मदतीने 
काम करु शकतो. 
Abbreviations:- 
Sr.No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation | Long Form 
1 iB Blind 9 | DW Dwartism 
2 LV Low Vision 10 AAV Acid Attack Victim 
3 Ler = | Deaf 11 ASD Autism Spectrum Disorder (M-Mild) 
4 HH Hearing Handicapped | 12 sID Intellectual Disability 
5 OL One Leg 13 SLD Special Learning Disability 
[6 | OAL One Arm and One Leg | 14 MI Mental Illness 
7 CP Cerebral Palsy 15 MD Multiple Disabilities 
(8 | LC Leprosy Cured 
Abbreviations:- 
Sr.No. Abbreviation Long Form Sr.No. | Abbreviation Long Form 
1 5 Sitting 7 PPP Pulling & Pushing 
2 ST Standing fs | MF Manipulation by Fingers 
3 Ww Walking re. | SE Seeing 
4 BN Bending 10 H Hearing 
5 L Lifting 11 Cc Communication 
re = = | KC Kneeling &Crouching 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


